सार्वजनिक स्तरावर राज्याच्या सर्व मुख्य 
अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता यांची एकत्रित 
“वरिष्ठ अभियंता परिषद” (Senior 191685 
Council) कायम स्वरुपी स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अपस्था २०१९/प्र.क्र.२७०/रस्ते-५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन निर्णय क्र.अपस्था २०१९/प्र.क्र.२७०/रस्ते-५, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ मधील परिच्छेद-३ 
मधील अनुक्रमांक 
“49) शासनाने मंजूर केलेल्या कामांपैकी किमान १० टक्के कामे, जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी 
उपाययोजनेबाबत विचारविनिमय करणे व झासनास प्राथमिक उन्नत करण्यासाठी अभिप्राय देणे” 
या ऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे. 


“49) शासनाने मंजूर केलेल्या कामांपैकी किमान १० टक्के कामे, जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी 
उपाययोजनेबाबत विचारविनिमय करणे व शासनाची प्रतिमा उन्नत करण्यासाठी अभिप्राय देणे (Maharashtra 
first)” 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१३१५३७१९१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Chandrashekhar 
Prabhakar Joshi 


( चंद्रशोखर प्र. जोशी ) 
सचिव (रस्ते), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
2) मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
8) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
५ महालेखापाल-१वर, मुंबई/ नागपूर 
६ सर्व मुख्य अभियंता 
७) सर्व अधीक्षक अभियंता 
८) सर्व कार्यकारी अभियंता 
९) सर्व मंत्रालयीन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


१०0 निवडनस्ती, रस्ते-५. 


